आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत बांधील बाबीं 
करीता निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा - 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१,  दि.१७.०५.२०२१,  दि.२.०६.२०२१,  दि.१५.०६.२०२१, 
दि.५.०७.२०२१ व दि.२७.०७.२०२१. 

प्रस्तावना : - 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चांतर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या ३० टक्के व इतर कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता १५ टक्के मर्यादेत संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता माहे ऑगस्ट मध्ये वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र. 
०१-वेतन या बाबीकरीता ७ टक्के तसेच ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क, १३-कार्यालयीन 
खर्च,१४-भाडेपट्टी व कर, 03- अतिकालिक भत्ता, १७-संगणक खर्च, २८-व्यावसायीक व विशेष 
सेवा, ५५-कर्जे व अग्नीमे या बाबींकरीता १० टक्के तसेच ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च या करीता १५ 
टक्के व ४५-व्याज या बाबीकरीता ५० टक्के निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-१,टी-२, टी-३, टी- 
४ व टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील योजनांसाठी रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च 
करतांना संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर arn निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८०३११०६०१२२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R नी d Digitally signed by Ravindra Digambarro 
avindra i 


: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
. ou=Tribal Development Department, 
Di gam DALIO _ rexaicode=t00022,s-Maharashia, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8 
4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 


Aute Se eee 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक 

६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि.क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०४ ऑगस्ट, 2029 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
१ २ ३ 1 ४ 4 & 
मागणी क्र.टी-१ 
२०४९-व्याज प्रदाने 

१ | (०० (०१ आश्रमशाळा/ ४५-व्याज ४९९५५५.०० | २४९७७७.५० आयुक्त, 
पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा आदिवासी 
शिक्षक व शिक्षकेतर विकास, नाशिक 
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी 
(२०४९ २०४१) 

२ | (००) (02) नवीन परिभाषित ४५-व्याज ६७४५.०० ३३७२.५० आयुक्त, 
अंशदायी निवृत्तीवेतन आदिवासी 
योजनेवरील व्याज. विकास, नाशिक 
(२०४९ २२९१) 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-१ ५०६३००.०० | २५३१५०.०० 


मागणी क्रमांक-टी-२ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 


कल्याण, 

१ । (00) (09) आदिवासी विकास | ०१-वेतन ६८१३९.०० ४७६९ .७३ आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) | ०३-अतिकालिक भत्ता २४३.०० २४.३० आदिवासी 
(२२२५१०२५) ०६-दुरध्वनी, वीज व १०००.०० १००.०० | विकास, नाशिक 

पाणी शुल्क 
११-देशांतर्गत प्रवासखर्च ७७०.०० ११५.५० 
१३-कार्यालयीन खर्च २३८७.०० २३८.७० 
१४-भाडेपट्टी व कर २४४.०० २४.४० 
२८-व्यावसायीक व १५००.०० १५०.०० 
विशेष सेवांकरीता प्रदाने 

एकूण (२२२५ १०२५) ७४२८३.०० ५४२२.६२३ 

२ । (००) (०२) प्रादेशिक ०१-वेतन १०८२३४.०० ७५७६.३८ आयुक्त, 
कार्यालये-जनजाती विकास | ०३-अतिकालिक भत्ता १७३.०० १७.३० आदिवासी 
आयुक्त (अनिवार्य खर्ची ०६-दुरध्वनी, वीज व १६९०.०० १६९.०० | विकास, नाशिक 
(२२२५ १०३४) पाणी शुल्क 

Ravindra 


Digambarro 
Aute olin 


11453 ८5०89080८4 
१८626962514108, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि.क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०४ ऑगस्ट, 2029 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
१ २ ३ pk | ५ & 
११-देश्ांतर्गत प्रवासखर्च १४९०.०० २२३.५० 
१३-कार्यालयीन खर्च ७५००.०० ७५०.०० 
१४- भाडेपट्टी व कर १४७२.०० १४७.२० 
एकूण (२२२५ १०३४) १२०५५९.०० ८८८३.३८ 
३ | (००) (03) प्रकल्प अधिकारी | ०१-वेतन ४७७६५७.०० ३३४३५.९९ आयुक्त, 
कार्यालय (अनिवार्य खची ०३-अतिकालिक भत्ता 4408.00 490.20 आदिवासी 
(२२२५ १०४३) ०६-दुरध्वनी, वीज व ५०६०.०० ५०६.०० | विकास, नाशिक 
पाणी शुल्क 
११-देश्ांतर्गत प्रवासखर्च ८४६०.०० १२६९.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २३८२३.०० २३८२.३० 
१४- भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० ४८१.६० 
एकूण (२२२५ १०४३) ५२०९२५.०० ३८१८५.७९ 
४ | (००) (०४ एकात्मिकृतक्षेत्र | ०१-वेतन ८०४३.०० ५६३.०१ आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य । ०३-अतिकालिक भत्ता ९.०० ०.९० | आदिवासी, 
खर्ची (२२२५ १०५२) ०६-दुरध्वनी, वीज व १२१.०० १२.१० संशोधनव 
पाणी शुल्क प्रशिक्षण संस्था, 
११-देश्ांतर्गत प्रवासखर्च १२१.०० १८.१५ पुणे. 
१३-कार्यालयीन खर्च १५७.०० १५.७० 
एकूण (२२२५ १०५२) ८४५१.०० ६०९.८६ 
५ | (०५) (०१- जनजाती ०१-वेतन ४६२११.०० ३२३४.७७ आयुक्त, 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, । ०३-अतिकालिक भत्ता २२.०० २.२० आदिवासी, 
पुणे (अनिवार्य खर्च) ०६-दुरध्वनी, वीज व 330,00 33.00] संशोधनव 
(2224 9309) पाणी शुल्क प्रशिक्षण संस्था, 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ३९९.०० ५९.८५ पुणे. 
१३-कार्यालयीन खर्च ५६४.०० ५६.४० 
२८-व्यावसायीक व ५०.०० 4.00 
विशेष सेवांकरीता प्रदाने 
एकूण (२२२५ १३०१) ४७५७६.०० ३३९१.२२ 
Ravindra tt nee पृष्ठ ६ पैकी ४ 


Digambarro 
Aute 


htra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1 f453c9a1c5a89d8 
4897737 ba8e4acedf3f2c6e69e25f4 108, 


cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.08.05 12:47:36 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि.क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०४ ऑगस्ट, 2029 सोबतचे विवरणपत्र 


Date: 2021.08.05 12:47:49 +05'30' 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
१ २ ३ pk 4 & 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ७७१७९४.०० ५६४९२.८८ 
मागणी क्रमांक-टी-३ 
२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
६ | (००(०१-भविष्य निर्वाह ५०-इतर खर्च ४६८०.०० ४४६.०० | आयुक्त, 
निधीच्या वर्गणीदारांसाठी आदिवासी 
ठेव संलग्न विमा योजना विकास, नाशिक 
(२२३५ १६१२) २२.०० | उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
एकूण (२२३५ १६१२) ४६८०.०० ४६८.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-३ ४६८०.०० ४६८.०० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
६ | (००) (09) आदिवासी विकास | ०१-वेतन १३७५००.०० ९६२५.०० | उपसचिव, 
विभाग (अनिवार्य खर्ची ०३-अतिकालिक भत्ता ७९.०० ७.९० आदिवासी 
(२२५१ ०२११) ०६-दुरध्वनी, वीज व २००.०० २०.०० | विकास विभाग, 
पाणी शुल्क मंत्रालय, मुंबई 
११-देशांतर्गत प्रवासखर्च १००.०० १५.०० 
एकूण (२२५१ ०२११ १३७८७९.०० ९६६७.९० 
| (००)(०२)संगणक खर्च | १७-संगणक खर्च ५६२.०० ५६.२० | उप सचिव, 
(अनिवार्य) (२२५१ ०५७२) आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक- टी-४ १३८४४१.०० ९७२४.१० 
मागणी क्रमांक टी-८ 
७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज 
Ravindra ४०५ 
Digambarro si 
Aute 101 02. eG की 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि.क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०४ ऑगस्ट, 2029 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ea २ ३ 1 ४. 4 & 
८ | (००)(०१ घरबांधणी अग्निमे | ५५-कर्ज व आगाऊ १३५०००.०० १०८००.०० | आयुक्त, 
(७६१० ०९९१) रक्कमा आदिवासी 
विकास, नाशिक 
२७००.०० | उप सचिव, 
आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
एकूण (9६१० ०९९१) १३५०००.०० १३५००.०० 
९ | (००)(०१) मोटार वाहन खरेदी | ५५-कर्ज व आगाऊ २३००.०० २३०.०० | आयुक्‍त, 
अग्निमे (9६१० १००२) रक्कमा आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (9६१० १००२) २३००.०० २३०.०० 
१० | (००)(०१ संगणक खरेदी | ५५-कर्ज व आगाऊ ८१०.०० ८१.०० | आयुक्त, 
अग्निमे (9६१० १०२९) रक्कमा आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (9६१० १०२९) ८१०.०० ८१.०० 
एकूण मागणी क्रमांक- टी-८ १३८११०.०० १३८११.०० 
एकूण अनिवार्य खर्च १५५९३२६.०० ३३३६४६.०८ 
७ Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Aute 
पाकळी 
nae > 


Date: 2021.08.05 12:48:18 --05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


